विद्याविहार शिक्षण संस्था, सावनेर, जि.नागपूर 
संचालित सारस्वत हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, वाठोडा, कोल वसाहत, ता.सावनेर, 
जि.नागपूर या शाळेचे श्री छत्रपती शिवशाहू 
बहुउद्देशिय विकास संस्था, नागपूर या संस्थेस 
हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३१२०/प्र.क्र.३२३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे जा.क्र.माध्य/ग/४११६/२०१७, दिनांक ३० मे, २०१७ 
चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
विद्याविहार शिक्षण संस्था, ता.सावनेर, जि.नागपूर संचालित सारस्वत हिंदी माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, वाठोडा, कोल वसाहत, ता.सावनेर, जि.नागपूर या हिंदी माध्यमाच्या विना अनुदानित 
माध्यमिक शाळेचे (इयत्ता ८ वी ते १२वी ), श्री छत्रपती शिवशाहू बहुउद्देशिय विकास संस्था, नागपूर या संस्थेस 
हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, श्री छत्रपती शिवशाहू बहुउद्देशिय विकास संस्था, नागपूर या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास 
खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिळ केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शर्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: ATE २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व afar भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 


शासन निर्णय क्रमांक : WINE ३०२१/प्र.क्र.३२२/एसएम-१ 


व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 


झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


2. 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/श्ती 
व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसात 


करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 


ce 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८१३०३३०५१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Wa: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Pravin Rajaram ‘siccumicun 


31 5411061 


2277 
INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba1 
U Nn h e 3f51213ad07 1acd53714a284, Pravin Rajaram Mundh 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 
४) अध्यक्ष/ सचिव, विद्याविहार शिक्षण संस्था, ता.सावनेर, जि.नागपूर 

) अध्यक्ष/ सचिव, श्री छत्रपती शिवशाहू बहुउद्देशिय विकास संस्था, नागपूर. 

) निवडनस्ती(एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ICode=400032, st=Mahi 
14976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1 d3f45fae9 


